Reg . No. NPCITY/ 236 - 2015 - 17 
Published on 11th February 2016 . 


PARSA 


ANSXEH 


KHERI 


in 


130 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ६] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही . भाग एक - अ . - ( भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १- ४५ 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार- ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
असलेले नियम व आदेश . 

बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १- ७ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि- उविअ- प्र- २- भूसं - १४७- २०१६. 


याच् 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, म 
क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ -प्र . क्र . ७७/ अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ना - एक - १ ( १७६९ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६/माघ १५-२१ , शके १९३७ 


शासव 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - ६५- २०१४ - २०१५ 


गाव : बोरघाट (रिठ ), तहसिल मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
०२८ 
० २५ 


( १ ) 


एकूण . . ०५३ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजना, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 

बोरघाट उपसासिंचन योजनेचे उर्ध्वनलिकेचे बांधकाम . 
या योजनेद्वारे मुल व पोंभुर्णातालुक्यातील शेतजमिनीला सिंचनाचे लाभ मिळणार 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६/ माघ १५-२१ , शके १९३७ 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - या प्रकरणात फक्त शेतजमीन बाधित होत आहे . व्यक्तींचेविस्थापन करण्याची 

आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 
: - सामाजिक प्रभावनिर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


पुनर्वसन आणि पुनःस्थापित करण्याची आवश्यकता 
नसल्यामुळे प्रशासकाची आवश्यकता नाही . 


- 


- 


- 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याबाबत माहीती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - उविअ- प्र.- २- भू. सं .-१४८- २०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वनविभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४-प्र . क्र . ७७ / अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ଧାt 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ /माघ १५- २१ , शके १९३७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० - ६५ - २०१४ - २०१५ 


गाव : बेंबाळ , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


न 


( २ ) 


हे . आर 


० 


१९८ 
१३२ 


० 


८१ 


rry 


० 


१३५४ 


० 


१३५३ 


० 


१३५१ 


० 


o 


१३२३ 


० 


७६९ 


० 


७८६ 


० 


७८३ 


० 


८४९ 


० 


८५० 


० 


- 


८५१ 


० 


एकूण . . 


१६४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजना ता . मुल, जि . चंद्रपूर . 

बोरघाट उपसा सिंचन योजनेचे उर्ध्वनलिकेचे बांधकाम . 
या योजनेद्वारे मुल व पोंभुर्णा तालुक्यातील शेतजमिनीला सिंचनाचे लाभ मिळणार 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६/ माघ १५- २१ , शके १९३७ 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


अनुसूची- तीन 
या प्रकरणात फक्त शेतजमीन बाधित होत आहे . व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
: - सामजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


पुनर्वसन आणि पुर्नःस्थापित करण्याची आवश्यकता 
नसल्यामुळे प्रशासकाची आवश्यकता नाही . 
निरंक 
निरंक 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


मुल : 
दिनांक ३० जानेवारी , २०१६ . 


कु . मनिषा पी . दांडगे , 

उपविभागीय अधिकारी , 
तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९० . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक अ . का .- उपजि ( भू .)-विपाविमक्र - २- कावि- ४६- २०१६ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), वि . पा . वि . मं . क्र . २, भंडारा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्र. क्र . ८ - एलक्युएन -२०१२- १३ मौजा भंडारा ( नझुल ) , 
ता . भंडारा , जि . भंडारा येथील भूसंपादन कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ४ -४ - २०१३ रोजी पान 
क्र . ३०५ ते ३०७ वर अ . क्र . २३१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


एकूण संपादीत क्षेत्र - ३४२८८ . ३८ चौ . मी . 


बांधकाम क्षेत्र २२३३६ .७४५ चौ . मी . 

खुली जागा एकूण संपादीत 
६७२८.१७५ + रस्ते ३४२८८ . ३८ चौ . मी . 

५२२३.४६० = 

११९५१.६३५ चौ . मी . 
भूमापन क्रमांक 

बांधकाम क्षेत्र खुली जागा व रस्ते एकूण संपादीत क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक 


आवश्यक 

जमिनीचे 
बांधकाम क्षेत्र 
चौ . मी . 

( २ ) 
०. ६१७३.९६ 


३६४२.०९० 


+ २३४६ = २३४६ 


५९८८ .०९ 


३२८ , ३२९ , ३३१, ३३३ , ३३४, ३३५, 
३३६, ३३८ / ४ / १ 


( १ ) 
३२८ , ३२९ , ३३१ , ३३३ , ३३४, 
३३५ , ३३६, ३३८ / ४/ १ 
३२८ , ३२९ , ३३१ , ३३३ , ३३४ , 
३३५, ३३६ , ३३८ / ४/ ४८ 
३७६/ २ 


१८५.८७ 


१८५.८७ 


३७६ / २ 


१२३८२.०० 


२७७६.३६५ 


१२३८२ 


५२२३ .४६० + ४३८२.१७५ = 
९६०५.६३५ 


ना - एक - २ ( १७६९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ /माघ १५- २१, शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९१. 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक अ . का .- उपजि ( भू .)-विपाविमक्र -२- कावि- ५०- २०१६. 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , वि . पा . वि . मं . क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्र . क्र . ८ - एलक्युएन - २०१२- १३ मौजा भंडारा ( नझुल ) , 
ता . भंडारा , जि . भंडारा येथील भूसंपादन मधील कलम ६ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १० - ४ 
२०१४ रोजी पान क्र . १६६ ते १६८ वर अ . क्र . १२० अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 
___ च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


एकूण संपादीत क्षेत्र - ३४२८८ . ३८ चौ . मी . 


बांधकाम क्षेत्र २२३३६. ७४५ चौ . मी . 

खुली जागा एकूण संपादीत क्षेत्र 
६७२८ .१७५ + रस्ते ३४२८८ . ३८ चौ . मी . 

५२२३. ४६० = 

११९५१.६३५ चौ . मी . 
भूमापन क्रमांक बांधकाम क्षेत्र खुली जागा व रस्ते एकूण संपादीत क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक 


आवश्यक 

जमिनीचे 
बांधकाम क्षेत्र 

चौ . मी . 
( २) 

चौ . मी . 
० . ६१७३. ९६ 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 
चौ . मी . 
३६४२.०९ 


चौ . मी . 
० + २३४६ = २३४६ 


चो . मी . 
५९८८.०९ 


३२८ , ३२९ , ३३१ , ३३३ , ३३४ , ३३५ , 
३३६ , ३३८ / ४/ १ 


३२८ , ३२९ , ३३१, ३३३ , ३३४ , 
३३५ , ३३६ , ३३८ / ४/ १ 
३२८ , ३२९ , ३३१ , ३३३, ३३४ , 
३३५ , ३३६ , ३३८ / ४/ ४८ 
३७६ / २ 


१८५.८७ 


१८५.८७ 


३७६ / २ 


१२३८२.०० 


२७७६ .३६५ 


१२३८२ 


५२२३. ४६० + ४३८२.१७५ = 
९६०५. ६३५ 


भंडारा : 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


एच . ए . गवळी , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
वि . पा . वि . मं . क्र . २, भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२ . 

सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक १३८६७- ३५४- प्राधिकरण -प्रापका -नाग ( श )- २०१६. 


मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ११७ अनुसार पोलिस उपायुक्त वाहतुक शाखा यांनी संबंधित ऑटोरिक्षा थांब्याच्या जागेची पडताळणी केली 
असून ऑटोरिक्षा थांबा मंजूर करण्याकरीता पोलिसांची ना - हरकत आहे . वाहतुक पोलिस झोननुसार-विभागवार थांब्यांच्या यादीतील परिशिष्ट क्रमांक १,२, ३ 
आणि ४ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण , नागपूर यांनी ठराव क्रमांक २६- २०१५ दिनांक २३- ११- २०१५ अन्वये मान्यता प्रदान 
केली आहे . या पत्रासोबत प्राधिकरणाच्या ठरावाची प्रत माहितीकरीता आणि पुढील कार्यवाहीकरीता सादर करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - १ 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक , नागपूर शहर यांनी दिनांक १०- ०९ - २०१५ च्या पत्रानुसार प्रस्तावित केलेले नवीन थांबे 

नागपूर शहर उत्तर विभाग 
थांबा क्र . अधिसुचित थांबा 

थांब्याचे नाव थांब्यासाठी निश्चित केलेली ऑटोरिक्षाची 
क्रमांक 

संख्या 
(१ ) 

( ४ ) 
६० नवीन थांबा एम्प्रेस सिटी मॉल , शनिचर रोड 


( २ ) 


०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४-१० , २०१६/ माघ १५- २१, शके १९३७ 


परिशिष्ट - २ 


नागपूर शहर पुर्व विभाग 


थांबा क्र . अधिसुचित थांबा 

क्रमांक 
(१) ( २) 
५२ नवीन थांबा 


थांब्याचे नाव थांब्यासाठी निश्चित केलेली ऑटोरिक्षाची 

संख्या 

( ४ ) 
उदय नगर रिंग रोड यामाहा शोरुम 


०५ 


परिशिष्ट- ३ 


नागपूर शहर पश्चिम विभाग 


थांब्याचे नाव 


थांब्यासाठी निश्चित केलेली 

ऑटोरिक्षाची संख्या 


थांबा क्र . अधिसुचित थांबा 

क्रमांक 
(१) (२) 

नवीन थांबा 


( ४) 


१० 


एल . ए. डी . कॉलेज जंक्शन 
रोड, सेमिनरी हिल 


परिशिष्ट- ४ 


नागपूर शहर दक्षिण विभाग 


( २ ) 


ॐ 


थांबा क्र . अधिसुचित थांबा 

क्रमांक 
(१ ) 

नवीन थांबा 
नवीन थांबा 
नवीन थांबा 


थांब्याचे नाव 

थांब्यासाठी निश्चित केलेली 

ऑटोरिक्षाची संख्या 
( ३ ) 
धंतोली गार्डन , काने हॉस्पीटल जवळ 
बिग बाजार , पंचशील चौक जवळ 
एम . पी . बसस्थानक 


? 


? 


महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९८९ चा नियम ११० अनुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 


डॉ . डी . टी . पवार , 

सचिव , 
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तथा 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , नागपूर ( शहर ). 


नागपूर ( शहर ) : 
दिनांक १५ जानेवारी २०१६ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


